सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अधिपत्याखाली “महाराष्ट्र वैद्यकीय 
वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम 
२०२३” अंतर्गत स्थापन झालेल्या 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेकरिता विविध 
पदांना मान्यता देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.९१/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३० मे २०२३ 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी- २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ दिनांक 
२६.०७.२०१७. 

2) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 

क्र.जा.क.आसेआ/खरेदी कक्ष/स्वतंत्र औषध खरेदी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव/२०२१ 

दिनांक १७.०२.२०२२. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र. १३१९-२०/आसेआ/खरेदी 

कक्ष/ महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा महामंडळ स्थापन करण्याबाबत/प्रस्तावातील त्रुटींची पुर्तता/२०२२ 

दि. २०.०५.२०२२. 

दि.१७.०३.२०२३ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेळा “सन २०२३ चा महाराष्ट्र 

अधिनियम क्र.१३”. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिसुचना क्र.संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.८७/आरोग्य-८ दि.१०.०५.२०२३ 

६) दिनांक २२.०५.२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


— 


& 


Cc 
— 
व“ 


प्रस्तावना:- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली औषधी, कन्झुमेबल्स उपकरणे व यंत्रसामुग्री 


तसेच इतर अनुषंगिक वस्तुंची खरेदीकरिता “महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम 
२०२३” (२०२३ चा १३ ) दि.१७.०३.२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आळा आहे. सदर अधिनियम दि. 
१०.०५.२०२३ रोजी पासुन अंमलात आलेला आहे. सदर अधिनियमांतर्गत स्थापन झालेल्या 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेकरिता आवश्‍यक विविध पदांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.९२१/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली औषधी, कन्झुमेबल्स उपकरणे व यंत्रसामुग्री तसेच 
इतर अनुषंगिक वस्तुंची खरेदीकरिता “महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम २०२३” 
(२०२३ चा १३) दि.१७.०३.२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. सदर अधिनियम दि. १०.०५.२०२३ 
रोजी पासुन अंमलात आलेला आहे. सदर अधिनियमांतर्गत स्थापन झालेल्या प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेसाठी ०८ संवर्गातील ०९ पदे निर्माण करण्यास उच्च अधिकार समितीने दि.२२.०५.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. Assistant General Manager (Technical)(Dean Of 
Hospital & Medical College ,DMER Cadre) या संवर्गास कोणती वेतन श्रेणी अनुज्ञेय राहील याबाबत 
सुनिश्चिती झाल्यानंतर सदर पदास मान्यता देता येईल. त्यामुळे सदर पद वगळून अधिनियमांतर्गत 
स्थापन झालेल्या प्राधिकरणाच्या आस्थापनेसाठी उर्वरित ०७ संवर्गातील ०८ पदे निर्माण करण्यास 


वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. 


०२. "महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाच्या आस्थापनेसाठी ०७ संवर्गातील ०८ पदे निर्माण 


करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र पदनाम वेतन श्रेणी पदसंख्या 

1 Chief Executive Officer (I.A.S) $-30 : 144200-199900 1 
General Manager (Technical)( Jt. .Director, : 

2 DHS Cadre) S-27: 118500-214100 1 

3 General Manager (Administration) joint &-27: 123100-215900 1 
secretary cadre 

4 Technical Officer (Asst. Director Of DHS 5-23: 67700-208700 2 
Cadre) 
Assistant General Manager (Technical ) 
(Professor Or Associate Professor Of , 

जै Hospital & Medical College ,D.M.E.R 2700000000) 
Cadre) 
Chief Administrative Officer 

| Bei (Administration) S-23: 67700-208700 1 
(under secretary cadre) 
Chief Audit & Account Officer(Finance) Jt. : 

7 Director DAT Cadre) S-25: 76800-209200 1 

एकूण पदे | 8 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.९२१/आरोग्य-८ 


०३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. २८१/आ.पु.क दि.२६.०५.२०२३ 


तसेच उच्च अधिकार समितीच्या दि.२२.०५.२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतील मान्यतेस अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३०११५२३३७७१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NANDKUMAR GANPAT ANDALKAR 
N A N D K U M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a2650d7875d0f90d05efaca1d6d8e5579d945 


1cdeeOcbfbe7bc566e58ec059c9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=5504482FF671AF189301ED9C8711BFO 
96FE9D3CCCCFB4F2D5B65BB9DC6887F4F, 


A N D A [_ KA R cn=NANDKUMAR GANPAT ANDALKAR 
Date: 2023.06.01 10:47:55 +05'30' 
(नंदकुमार आंदळकर) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
q 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

) मा.मंत्री(सा.आ.व.कु.क) यांचे स्वीय सहायक. 

) सह सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मुंबई. 

) सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव , मंत्रालय मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


4 
सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषदा. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
१० संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 

११) सह संचाळक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
१२) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

93) सह GASH आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

१४ महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 

१५)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 


-८४) 


nN (ळा. 


vo 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.९२१/आरोग्य-८ 


१६)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१७) निवासी Sear परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
) 
) 


१८)अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१९) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


